विभागाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, नंदुरबार संस्थेसाठी 
केंद्र पुरस्कृत योजनेतंर्गत केंद्र - राज्य हिस्सा 
अंतर्गत उपलब्ध निधी अर्थसंकल्पित करण्यासाठी 
लेखाशिर्षे निर्माण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : शावैनं-२०२०/ प्र.क्र.२३०/ Wan-9 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नविन इमारत, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक: २६ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा :- १. झासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक-एमईडी २०१०/ 
प्र.क्र.9६ (ओ/ २०१०/ शिक्षण-१, दिनांक ३१.०१.२०१२. 

२. शासनपत्र समक्रमांक, दिनांक २५.११.२०२०. 

३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र.संवैशिवसं/ 
शावैमनंदूरबार/ केंपुयो/ नविनलेखाशिर्ष/ आय-१/ २०२०-२१/ १८८/ २१, दिनांक 
२८.०१.२०२१. 

४. प्रधान महालेखाकार कार्यालयाच्या वरिष्ठ लेखा अधिकारी यांचे पत्र क्रमांक : सं: 
ख.वि/चा-१/वैद्यकीय शिक्षण औषधी द्रव्ये विभाग/यूओआर-७९/२०२०-२१/५०७, 
दिनांक १६.०३.२०२१. 

५. शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक एनएमसी-२०१७/ 
प्र.क्र. ३०६/प्रशा -१, दिनांक १५.०७.२०२१. 


प्रस्तावना :- 


विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नंदुरबार या 


संस्थेचा समावेडा केंद्र शासनाच्या “ESTABLISHMENT OF NEW MEDICAL COLLEGES 
ATTACHED WITH EXISTING DISTRICT/ REFERRAL HOSPITALS or AN INSTITUTE 
WITH FACILITIES FOR POST GRADUATE MEDICAL EDUCATION - PHASE-III” या 


योजनेंतर्गत करण्यात आलेला आहे. त्यानुषंगाने याविषयी केंद्र शासनाशी सामंजस्य करार करण्यात 


आलेला आहे. सदर योजनेतंर्गत केद्र राज्य हिस्सा निधीचे प्रमाण ६०: ४० असे असून सदर योजनेतंर्गत 


शासन निर्णय क्रमांकः शावैनं-२०२०/ प्र.क्र.२३०/ प्रश्ञा-१ 


केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणारा निधी तसेच त्यानुषंगाने राज्य शासनाच्या हिळछ्याचा निधी 


अर्थसंकल्पित करण्यासाठी नवीन लेखाशिर्ष निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखाळीलळ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय 


व रुग्णालय, नंदुरबार संस्थेस केंद्र शासनाच्या “ESTABLISHMENT OF NEW MEDICAL 
COLLEGES ATTACHED WITH EXISTING DISTRICT/ REFERRAL HOSPITALS or AN 
INSTITUTE WITH FACILITIES FOR POST GRADUATE MEDICAL EDUCATION - 
PHASE-II”? या योजनेंतर्गत प्राप्त होणारा निधी अर्थसंकल्पित करण्यासाठी खालीलप्रमाणे केद्र व 


राज्य हिस्सा निधी लेखाशिर्षे निर्माण करण्यास याव्दारे शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


(केद्र हिस्सा ६० टक्के ) (कार्यक्रम) 
मागणी क्रमांक एस-०४ Demand No S-04 
8290 वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य । 4210 Capital Outlay on Medical and 
यावरील भांडवली खर्च यया 
03 वैद्यकीय शिक्षण : प्रशिक्षण व संशोधन | 03 Medical Education, Training and 
Research 
१०५ विषम चिकित्सा 105 Allopathy 
(00) (44) | विद्यमान जिल्हा / संदर्भ (00) (55) | Establishment Of New Medical 
रुग्णालयांशी संलग्नित नवीन 1. ee 
eee Existing District / Referral 
वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थापना Hospitals- Phase-II, 
करणे - टप्पा -3, (नंदुरबार) (केंद्र (Nandurbar) (Central Share) 
हिस्सा ६० टक्के) (कार्यक्रम (Central Share 60%) (Scheme) 
हिस्सा ६० ) (कार्यक्रम) (4210 2948) 
(४२१० २९४८) 


(राज्य हिस्सा Yo टक्के ) (कार्यक्रम) 


एस-०४ 3-04 
४२१० वैद्यकीय सेवाव सार्वजनिक जनिक आरोग्य 4210 Capital Outlay on Medical and 
यावरील भांडवली खर्च गवा च्यात 
03 वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व 03 Medical Education, Training and 
संशोधन Research 
१०५ विषम चिकित्सा 105 Allopathy 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शावैनं-२०२०/ प्र.क्र.२३०/ प्रशा-१ 


(००) (५४) | विद्यमान जिल्हा / संदर्भ | (00) (54) 
रुग्णालयांशी संलग्नित नवीन 
वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थापना 
करणे - टप्पा -३, (नंदुरबार) 
(राज्य हिस्सा ४० टक्के) (कार्यक्रम) 
(४२१० २९३२९) 


Establishment Of New Medical 


Colleges Attached With 
Existing District/. Referral 
Hospitals- Phase-II], 
(Nandurbar) 


(State Share 40 %) (Scheme) 
(4210 2939) 


३. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभाग अनौ.सं.क्र.१३२/१४७५, दिनांक १४.०६.२०२१ व वित्त 


विभाग अनौ.सं.क्र. ५५/अर्थ-९, दिनांक २४.०८.२०२१ अन्वये 


मिळालेल्या मान्यतेने तसेच प्रधान 


महालेखाकार कार्यालयाचे, वरिष्ठ लेखा अधिकारी यांचे पत्र क्रमांक: सं:ख.वि/चा-१/वैद्यकीय शिक्षण 
औषधी द्रव्ये विभाग/यूओआर-७९/२०२०-२१/५०७, दिनांक १६.०३.२०२१ च्या पत्रान्वये मिळालेल्या 


सहमतीच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८२६१४५४१३३९१३ असा आहे. हा BST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARUN 


DAHALE 


Digitally signed by ARUN MURALIDHAR DAHALE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MEDICAL, 
EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st 


t=I 


DAHALE 
Date: 2021.08.26 17:04:32 +05'30' 


(अ.मु.डहाळे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


१ 
Q. 

३. मा.महाळलेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), 
४ 


. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


मुंबई/नागपूर, महाराष्ट्र. 


६. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


सचिव, विधान मंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 


मा.मंत्री (वैद्यकीय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 


मुंबई. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


2.5.4.20=b335b52903c5914ab29¢9ba5a50897b7b2244d6659 
3f50dd7 13da83860912503, 
pseudonym=5E0F5EF9E7F1243F9D2C885761DDBD18327E86 
OD, 


serialNumber=30DF743755280CF26CE97EC0978235F63F80F 
0BC4317129BF381EB48778F2E3D, cn=ARUN MURALIDHAR 


शासन निर्णय क्रमांकः शावैनं-२०२०/ प्र.क्र.२३०/ प्रश्ञा-१ 


९. मा.राज्यमंत्री (वैद्यकीय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 
११. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नंदुरबार. 
१२. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
१३. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 
१४. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, प्रधान लेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर, महाराष्ट्र. 
१५. उप सचिव, वित्त विभाग (अर्थ-९/व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 
१६. उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. सहसचिव / उप सचिव (वैसेवा/आयु/शिक्षण/अळेप), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
मंत्रालय,मुंबई. 
१८. कक्ष अधिकारी (अलेप), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१९. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


